शासन आदेशा : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-यांच्या 
मान्यतेने प्राचार्य व विभाग प्रमुख, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ या संवर्गातील 
खाली नमूद अध्यापकांची त्यांच्या विनंतीनुसार त्यांच्या नावापुढे स्तंभ-४ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने 


विनंती बदली-सन २०२१ 


प्राचार्य व विभाग प्रमुख, शासकीय 
तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक 


सेवा गट-अ. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-४३२१/(प्र.क्र.9३/२१)/तांशि-७9 


मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२१. 


पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
अ. अध्यापकाचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण | बदलीने पदस्थापनेचे बदलीचा प्रकार 
क्र. ठिकाण 
1१ | २ ३ 1 छे ५ 
प्राचार्य 
| श्री. धर्मपाल नारायण | शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती 
शिंगाडे यवतमाळ ब्रम्हपूरी 
२ श्री. आर.पी. मोगरे शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती 
अमरावती यवतमाळ (श्री. शिंगाडे यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 
३ | श्री. विजयकुमार रंगराव | शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती 
मानकर वाशिम अमरावती (श्री. मोगरे यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 
विभाग प्रमुख 
विभाग प्रमुख, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
he श्री. दिलिप मच्छिद्र शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती 
घायतिडक उस्मानाबाद सोलापूर 
विभाग प्रमुख, संगणक अभियांत्रिकी 
२ | श्री. मिलींद विनायकराव | शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती 
सरोदे यवतमाळ नागपूर 
विभाग प्रमुख, उपकरणीकरण 
३ | श्री. भागोजी बापुराव सुळ | शासकोय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती 
यवतमाळ मुंबई 
विभाग प्रमुख, यंत्र अभियांत्रिकी 
४ | श्री. अनंत पुंडलिक मटाले | झासकोय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती 
वाशिम यवतमाळ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-४३२१/(प्र.क्र.9३/२१/तांशि-७ 


२. सदर बदली आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


३. उपरोक्त प्रमाणे विनंती बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता 
व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


४. सदर बदली आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या 
अध्यापकांना संबंधित प्राचार्यांनी/संस्थाप्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. बदली झालेल्या अध्यापकांस 
कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्तिकरीत्या संबंधित प्राचार्यांची राहील. याबाबतचा पाठपुरावा संबंधित 
विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचाळक यांनी करावा. तसेच याबाबतचा कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 

५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११००७१२४३५३१३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


S A M E ९ R वीचे तता डा DEPARTMENT poste ie 
LAXMAN DHERE sare 
(समीर ढेरे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


12830 


प्रति, 
संबंधित प्राचार्य व विभाग प्रमुख (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.राज्यमंत्री,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५) प्रधान सचिव,उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये, 

प्राचार्य, सर्व संबंधित संस्था (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षक), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

qo) निवडनस्ती- (तांशि -७). 


Nn S&S O&M 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


